विधानमंडळाच्या जुलै, २०१६ च्या पावसाळी 
अधिवेशनात राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागासाठी पुरक मागण्यांद्वारे मंजूर 
झालेल्या तरतूदी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- बीजीटी-१०१६/प्र.क्र.५३/राउशु-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ सप्टेंबर, २०१६. 


वाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. बीजीटी-१०१६/प्र.क्र.५३/राउश्ु-१, दि.२६.०९.२०१६ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद (9) मधीळ रकान्यातील अ.क्र. (१ च्या होवटच्या 
स्तंभातील मजकूर "नवीन ४४ वाहने खरेदी करण्याबाबत" याऐवजी "नवीन ४६ वाहने खरेदी 
करण्याबाबत" याप्रमाणे वाचावा. 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०९२८१७१७२०७१२९ असा आहे. हे 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dilip J Shedmekhe 
ole DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Section Officer, postalCode=400032, 
D | | | (2 J st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f03459 
8cc0bc851 1f0527da968636a6b9d9e1 0f0, 
S h d k h serialNumber=5603a72ffdb1 ef7b928b7c0a64 
ग e aa) e ग e 1bd1c8ef4b36aa6a8fd21a86271888a24f9803, 
cn=Dilip J Shedmekhe 
Date: 2016.09.28 17:18:29 +05'30' 


(दि. ज. ]ोडमेखे) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2) महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


५) अवर सचिव, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) वित्त विभाग (विनियम/व्यय-८/अर्थसंकल्प-११ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती (राउशु-१). 


